पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग 
(Ring Road) बांधण्याचा प्रकल्प. पुणे पूर्व 
रिंगरोड भाग सोरतापवाडी (पुणे सोलापूर रस्ता) 
ते वरवे (बु. (पुणे सातारा रस्ता). 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र. २४७ (भाग-३)/रस्ते-८. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६.०९.२०२१ 


वाचा 
१) शासन निर्णय, क्र. खाक्षेस-२०११/प्र.क्र.२६२/रस्ते-८, दि. १४/०७/२०१५ 
२) शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१/रस्ते-८ (एल.बी. २२), दि.१४/०६/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

पुणे शहरालगतच्या परिसरामध्ये झालेल्या औद्योगिक प्रगतीमुळे तसेच वाढत्या 
नागरीकरणामुळे पुणे शहराकरिता सध्या अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे आता अपुरे पडू 
लागलेले आहे. कोल्हापूर, सासवड, सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक, माणगाव, कोकण व मुंबई या 
भागातून येणा-या आणि बाहेर जाणाऱ्या वाहनांना शहरातून जावे लागत आहे. त्यामुळे शहराअंतर्गत 
रस्त्यांवर त्याचा ताण पडत आहे. SA बाहेरुन येणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या वाहनांना शहरातून जावे 
लागत असल्यामुळे अंतर्गत रस्त्यावरही त्याचा परिणाम होत असून त्यामुळे शहरात हवेचे व ध्वनीचे 
प्रदूषण वाढलेले आहे, वाहतुकीची कोंडी होत आहे तसेच शहराच्या विकासाला खिळ बसली आहे. 
त्यामुळे ही वाहने शहराच्या आत न आणता बाहेरच्या बाहेर योग्य त्या festa वळविण्याकरिता 
शहराबाहेरुन चक्राकार मार्ग (Ring Road) काढणे आवश्यक असल्याने पुणे शहराभोवती चक्राकार 
मार्ग बांधण्याचा निर्णय शासनाच्या वतीने घेण्यात आला. 

पुणे हहराचे नागरीकरणामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. शिक्षण क्षेत्र, आयटी व ऑटो 
इंडस्ट्री या क्षेत्रामध्ये पुणे शहराने देशात आघाडी घेतलेली आहे. पुणे हाहरातून तीन महत्वाचे 
राष्ट्रीय महामार्ग छेदून जातात मुंबई - बेंगलोर, मुंबई - हैद्राबाद - विजयवाडा, पुणे - नाशिक 
शिवाय पुणे - पंढरपूर, पुणे - औरंगाबाद, पुणे - माणगाव हे राष्ट्रीय महामार्ग जातात. सर्व प्रकारची 
आंतरराज्य वाहतूक तसेच राज्य अंतर्गत वाहतूक रिंग रोड नसल्यामुळे शहराच्या आतील भागातून 
जाते. शहरांतर्गत मोठ्या VARA रस्त्यांचा अभाव आहे तसेच अंतर्गत रस्ते अरुंद असल्यामुळे हि 
वाढलेली वाहतूक वर्दळ भारधारन क्षमतेच्या पळीकडे आहे. शहरातील दाट लोकवस्ती मुळे तसेच 
विशिष्ट भौगोळिक रचनेमुळे आहे ते रस्ते रुंद करण्यास मर्यादा आहेत. शहरातील संमिश्र 
वाहतूकीमुळे हवेचे व ध्वनीचे प्रदूषण मर्यादेपळीकडे वाढले आहे. वाहतूक अपघात व वाहन पार्किंग 
या समस्या भेडसावीत आहे. या करीता सर्व प्रकारची पुणे हाहरात येणारी वाहतूक शहरा बाहेरुन 
चक्राकार (Ring Road) मार्गाने काढणे आवश्‍यक आहे. याअनुषंगाने आता मंत्रिमंडळ पायाभूत 
सुविधा समितीच्या दिनांक २५.०८.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र. २४७ (भाग-३)/रस्ते-८. 


शासन निर्णय :- 


पुणे पूर्व रिंगरोड भाग सोरतापवाडी (पुणे - सोलापूर रस्ता) ते वरवे (बु.) (सातारा रस्ता) 
या एकूण ३६.७३ कि.मी. लांबीच्या रस्त्याच्या सुसाध्यता अहवालास मान्यता देण्यात येत 
आहे 

२) पुणे पूर्व रिंगरोड भाग सोरतापवाडी (पुणे - सोलापूर रस्ता) ते वरवे (बु.) (सातारा रस्ता) 
या रस्त्याच्या बांधकामासाठी रु. ४४९५.४५ कोटी प्रकल्प किंमतीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. (यांचा बाबनिहाय तक्‍ता परिशिष्ट-अ मध्ये देण्यात येत आहे) 

३) पुणे पूर्व रिंगरोड भाग सोरतापवाडी (पुणे - सोलापूर रस्ता) ते वरवे (बु.) (सातारा रस्ता) 
या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी रु. ५२८ कोटी, सेवा वाहिन्या हस्तांतरासाठी रु. २५.०० 
कोटी व बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याज (IDC) रु. ४१.३७ कोटी, व्यवहार्यता 
तफावती निधी रु. ३६१९.१७ कोटी (VGF) असे एकूण रु.४२१३.५४ कोटी रुपये इतकी 
रक्‍कम शासनाकडून उपलब्ध करुन देणेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

४) महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित / प्रस्तावित fears 
उद्देश वाहन यांच्या दरम्यान करावयाचा सवलत करारनामा हिंदु हृदयसम्राट 
बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या धर्तीवर करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे 

५) पुणे पूर्व रिंगरोड भाग सोरतापवाडी (पुणे - सोलापूर रस्ता) ते वरवे (बु.) (सातारा रस्ता) 
या प्रकल्पाकरीता महाराष्ट्र शासन साठी सवलत करारनामा करण्यासाठी, निविदा 
करार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
अधिकार प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

६) या प्रकल्पासाठी लागणारा कोणताही करार जसे की, वित्तीय करार व इतर करारांवर 
लागणारा मुद्रांक शुल्कमध्ये सुट देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०६१७१८०४६६१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Rajendra Krush: 


Rajendra Krushnaraod xs ocoennen:crnanersnia ot-Pubte Work 


Depart it, postalCode=400032, st=Mah: hi 
2.5.4.20=19593fdee7ff75cbd39f30455aa878eb87 13956549ef 


Jawanjal 45aca9ee3530a01dd62f, cn=Rajendra Krush Jawanjal 


(राजेंद्र जवंजाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र. २४७ (भाग-३)/रस्ते-८. 


४. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

९. सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 

१०.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

११.अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्राळय, मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१३.प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१४.प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्राळय, मुंबई 

१५.प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१६.सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१९.निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र. २४७ (भाग-३)/रस्ते-८. 


परिषिष्ट - अ 
अ.क्र विवरण एकण किंगत. | Sealand 
(रु.कोटी) (रु.कोटी) 
१. | स्थापत्य बांधकामे (Civil Works) ७५५.३८ 
- मुख्य रस्ता बांधकाम (Road Works) 
एकूण लांबी-३५.६५ कि.मी. 
- इंटरचेजेंस (Interchanges 3 Nos) २०.१८ 
- बोगदे (Tunnels - ६ Nos) १२१३.४६ 
- उड्डाण पूल (Viaducts - १० Nos) ५६५.३१ 
- रेल्वे उड्डाण पूल (ROB - १ Nos) ४५.०० 
- वाहन भुयारी मार्ग (पादचारी भुयारी मार्ग) (Vehicular 
Underpass Light Vehicles Underpass, pedestrian 
underpasses २ Noss) ६७.०४ 
- मध्यम छोटे पूल, ARM इ. (Minar Bridges, Box 
Culverts, CD Works) १६८.५३ 
- पथकर नाके (Toll Plazas) (चांभळी नजीक १२--१२ 
पदरी) १४.०६ 
- संरक्षक भिंत (Compound Wall) ३७.९० 
- Truck Lay Bye ९.०२ 
- विदयुत विषयक कामे (Electrical Works) ५.४४ 
- लॅन्डस्केपिंग (Landscaping works) १६.३१ 
२. | A) अंदाजित बांधकाम किंमत २९२७.६३ 
(Estimated Construction Cost) 
१ जीएसटी % 92 दराने (GST at १२% rate on A) 349.32 
२) बांधकाम सुरु होईस्तो भाववाढ (4% प्रती वर्ष दराने) 
(Escalation amount upto start of construction) 
4% per year. - 
3. | (8) बांधकाम किंमत जीएसटीसह 0 
[Construction cost including GST] न 
१) एजन्सी चार्जस [Agency Charges 3% of (8)] ९८.३७ 
२) गुणवत्ता नियंत्रण खर्च [Quality Control Charges ८.२० 
०.२५% of (B) ] 
3) सस्ते सुरक्षा खर्च [Road Safety Charges 0.24% ८.२० 
of (B) | 
४) देखरेख शुल्क [Supervision Charges 3% of (B)] ९८.३७ 
एकूण २१३.१४ 
४. | (0) बांधकाम किंमत (भाववाढ वगळून) 
Civil construction cost for the project without 388.08 
escalation [Base year is 39.03.2020 | 
५. | आकरिमत खच (Contingencies 2.2% of (A)) ९७.७८ 
एकूण प्रकल्प बांधकाम C C 
६. ae ल्प बांधकाम किमत (EPC) [Total EP eee 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र. २४७ (भाग-३)/रस्ते-८. 


डा नात एकूण किंमत | एकूण किंमत 
शि (रु.कोटी) (रु.कोटी) 
१) प्राथमिक व बांधकाम पूर्व खर्च 
[IC/Pre-operative expenses १% of (9)] 34.80 
2) बांधकाम कालावधीतील भाववाढ २७१.९३ 
[Escalation during construction 4% per annum 
for 2 year on ())] ३.३९ 
३) कर्ज उभारणी खर्च [Financing expenses | 
४)बांधकाम सुरु असताना ९.७५% प्रतीवर्ष दराने ४१.३७ 
कर्जावरील व्याज [Interest during construction at 
8.94% ] 
एकूण ३५२.५९ 
७. | एकूण प्रकल्प किंमत BOT [Total Project Cost 3282.84 
-O4 
(TPC) for BOT] 
८. | भूसंपादन किंमत (BF 302.00 हेक्‍टर) ५२८.०० 
Land Acquisition cost including R &R न 
g.| सेवा वाहिन्या स्थलांतर खर्च (Utility Shifting aes 
: 
Expenses) 
१०. | एकूण प्रकल्प किंमत (9 + ८ + ९ [Total Project 
C t] ४४९५.४५ 
05 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


